महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे 
यांच्या “महाफार्म” या ब्रॅन्ड अंतर्गत उत्पादने 
राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव/ 
शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास 
परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. साविव्य-२०१८/१४०५/प्र.क्र.३२६/नापु-३१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ ऑक्टोबर,२०१८. 


वाचा : व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे 
यांचे पत्र क्रमांक: मसाविम/विकासो/रास्तभाव/२०८/१८,दि.१७.९.२०१८ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे यांच्या “महाफार्म” या ब्रॅन्ड अंतर्गत उत्पादित 
होणाऱ्या उत्पादनाचे वितरण राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव/ शिधावाटप दुकानामध्ये विक्रीसाठी 
ठेवण्यास परवानगी देण्याबाबत विनंती महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित, पुणे यांनी केळी 
आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अधिकृत रास्तभाव/शिधावाटप दूकानांतून “महाफार्म” या ब्रॅन्ड अंतर्गत 
उत्पादने विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, 
पुणे यांच्या “महाफार्म” या ब्रॅन्ड अंतर्गत उत्पादित होणारी उत्पादने राज्यातील सर्व अधिकृत 
रास्तभाव/शिधावाटप दूकानामध्ये विक्रीसाठी ठेवण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


२. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे यांच्या “महाफार्म” या ब्रॅन्ड अंतर्गत उत्पादित होणाऱ्या 
उत्पादनाचे कंपनीच्या वितरकांमार्फत राज्यातील रास्तभाव दुकानांपर्यंत वितरण करण्यात येईल. 
महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाच्या योजने प्रमाणे “महाफार्म” उत्पादने विक्रीपोटी मिळणाऱ्या 
कमिडानसाठी संबंधित रास्तभाव दुकानदारांनी संबंधित योजनेच्या वितरकांशी व महाराष्ट्र सहकार विकास 
महामंडळाच्या कार्यालयाशी परस्पर संपर्क साधणे आवश्‍यक राहील. हा व्यवहार महाराष्ट्र सहकार 
विकास महामंडळ मर्यादित, पुणे व संबंधित रास्तभाव दुकानदार यांच्यामध्ये राहीळ. यात शासनाचा 
कोणताही सहभाग अथवा हस्तक्षेप राहणार नाही.. 


शासन निर्णय क्रमांकः साविव्य-२०१८/१४०५/प्र.क्र.३२६/नापु-३१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१०२४११२८१९२४०६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhaskar Babt 


Bhaskar Baburao vat aah 
Col ॥ Protection Department, talCode=400032, st=Mahi ht 


2.5 ‘bbb17268641691 acddf048e6aa2 1 50f79b022d09a6c745e92beb9b: 
d480e6: 


© INumb¢ 8c342ac9a89937bf462ee7 5f46842ac6d1 fbc12a95dda7bfdid 
a | 06d7b79b4191 Bhaskar Baburao Patil 
Date: 2018.10.24 11:36:03 +05'30' 


(भा. बा. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
५. मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
७. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
८. मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 
९. मा. प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
१०.नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, रॉयल इन्शुरन्स इमारत, ५ वा मजला 
चर्चगेट, मुंबई. 
११.सर्व जिल्हाधिकारी. 
१२.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्यादित, 
शुगर कॉम्प्लेक्स, शिवाजीनगर, पुणे-४११००५. 
१३.सर्व उप आयुक्त (पुरवठा). 
१४.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 
१४.वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 
१६.अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील सर्व सह सचिव, 
उप सचिव , अवर सचिव व कक्ष अधिकारी. 
१७.उपसंचालक, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 
१८. उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा)परळ, मुंबई. 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः साविव्य-२०१८/१४०५/प्र.क्र.३२६/नापु-३१ 


१९.महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१,मुंबई. 

२०.महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२१.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वित्तीय सल्लागार व उप सचिव यांचे कार्यालय , मुंबई. 

२२.महासंचालक, यडावंतराव चव्हाण प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे. 

२३.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन , मुंबई (१०प्रती). 

२४.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती). 

२५.अध्यक्ष, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स HSI, पुणे, व्दारा गुप्ता जनरल 
स्टोअर्स, अन्सारी काट्यासमोर, काळभोर नगर, चिंचवड, पुणे ४११ ०१९. 

२६.अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार, केरोसीन परवाना धारक महासंघ, 
साई भगित्रा निवास, एन-४ सिडको, ए.सी. प्लॉट नं.९, औरंगाबाद. 

२७.अध्यक्ष, मुंबई रेशन दुकानदार संघटना, ओरिएन्टळ हाऊस, ७ जे टाटा मार्ग, मुंबई. 

२८. निवड नस्ती,कार्यासन ना.पु.३१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


